शासकीय/ निमशासकीय सेवेत नियुक्‍त 
झालेले/ होणाऱ्या अंध/क्षीणद्ृष्टी/कर्णबधीर 
व अस्थिव्यंग कर्मचाऱ्यांना सहाय्यक तंत्रज्ञान 
व उपकरणे उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
समाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०१२/प्र.क्र.३२/दि.क.२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दि. ०१.०२.२०२१ 


१. झासन निर्णय क्रमांक-न्यायाप्र-२०११/प्र.क्र.४/सुधार-३, दि.३ जुन, २०११ 

२. शासन निर्णय क्रमांक-अपंग-२०११/प्र.क्र.९१/सुधार-३, दि.२० जुले, २०११ 

३. झासन निर्णय क्रमांक-अपंग-२०१२/प्र.क्र.३२/अ.क.२, दि.३ मार्च,२०१२ 

४. शासन निर्णय क्रमांक-अपंग-२०१२/प्र.क्र.३२/अ.क.२, दि.६ सप्टेंबर, २०१२ 

५. शासन निर्णय क्रमांक-अपंग-२०१२/प्र.क्र.३२/अ.क.२, दि.२७ डिसेंबर, २०१२ 

६. शासन निर्णय क्रमांक-अपंग-२०१२/प्र.क्र.३२/अ.क.२, दि.१६ मे, २०१३ 

७. शासन निर्णय क्रमांक-अपंग-२०१२/प्र.क्र.३२/अ.क.२, दि.३० डिसेंबर, २०१४ 

८. शासन निर्णय क्रमांक-अपंग-२०१२/प्र.क्र.३२/अ.क.२, दि.०८ जुले, २०१५ 

९. शासन निर्णय क्रमांक-अपंग-२०१२/प्र.क्र.३२/अ.क.२, दि.१९ नोव्हेंबर, २०१५ 

१०. शासन निर्णय क्रमांक-अपंग-२०१२/प्र.क्र.३२/अ.क.२, दि.०७ ऑक्टोबर, २०१६ 

११. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क.८२/ 
भाग-३/उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६ 


प्रस्तावना:- 

मा.उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेली जनहित याचिका क्र.३२९४/२०१० च्या अनुषंगाने 
शासकीय /निमशासकीय सेवेतील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना तातडीने विहीत मुदतीत सहाय्यक तंत्रज्ञान 
व उपकरणांचा पुरवठा करणे बंधनकारक आसल्याने वित्त विभागाच्या दि.१५.०५.२००९ च्या शासन 
निर्णयान्वये विहित केलेल्या खरेदीच्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन सदर दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना 
सहाय्यक तंत्रज्ञान व उपकरणे उपलब्ध करुन देण्याबाबत या विभागाच्या दि.०३ जुन २०११ व दि.२० 
जुले, २०११ रोजीच्या शासन निर्णयांन्वये मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. 
संदर्भाधीन क्र.१० येथिल शासन निर्णयान्वये दि.०३ जुन, २०११ व दि.२० जुले, २०११ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये करावयाच्या खरेदी पध्दतीचा अवलंब करण्याची अट दि.३१.१२.२०१६ पर्यंत शिथिल 
करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तसेच सदर दि.३ जुन, २०११ व दि.२० जुले, २०११ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या पुरवठादाऱ्यांच्या यादीसही दि.३१.१२.२०१६ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर प्रकरणी दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना सुलभपणे सहाय्यक तंत्रज्ञान 
उपकरणे उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०१२/प्र.क्र.३२/दि.क.२ 


शासन निर्णय :- 

शासकीय/निमशासकीय सेवेतील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना सहाय्यक तंत्रज्ञान व उपकरणे 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत या विभागाच्या संदर्भाधीन दि.३ जुन, २०११ व दि.२० जुले, २०११ रोजीच्या 
शासन निर्णयांतील अटीप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात यावी. 
2. प्रत्येक प्रशासकीय विभागांने त्यांच्या आस्थापनेवरील दिव्यांग कर्मचाऱयांना पुरवावयाचे 
सहाय्यक तंत्रज्ञान व उपकरणे याबाबतचा खर्च त्यांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. 
तसेच संबंधीत आस्थापनेने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना मागणीनुसार संदर्भाधीन क्र.११ येथिल उद्योग, ऊर्जा 
व कामगार विभागांच्या दि.१.०१२.२०१६ नुसार तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी विहित केलेल्या 
खरेदीपध्दतीचा अवलंब करुन GEMS प्रणालीव्दारे 805 प्रमाणीत केलेली साधने व उपकरणे उपलब्ध 
करुन द्यावी. 
३. उपरोक्त शासन निर्णय दि.३ जुन, २०११ व दि.२० जुले, २०११ अन्वये संबंधीत SAARI 
दोन उपकरणांचा पुरवठा करावा. तसेच उपरोक्त संदर्भाधीन दि.०७.१०.२०१६ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये सहाय्यक तंत्रज्ञान व उपकरणे खरेदीबाबतची मर्यादा जास्तीत जास्त रु.१,००,०००/ 
(अक्षरी- रुपये एक लक्ष फक्त) विहित करण्यात आली आहे. यासाठी सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या 
अर्थसंकल्पात तरतुद करावी. 
8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असुन त्यांचा सांकेतांक क्र. २०२१०२०११५५०४७४३२२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ढ Digitally signed by Sunil Anandrao Kamble 
5 1 n | | A n a n d fa (0 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Social 
And Special Assistance Department, postalCode=40 
डा ra, 
2.5.4.20=4e9b 1e99d4d98f0f2a5fda1 19d3880861fa491 14354 
Ka aa b | e 0ba0120931ac686b12bc7, cn=Sunil Anandrao Kamble 
Date: 2021.02.01 15:55:25 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Social Justice 
10032, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, Fao, Aas 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मंत्री (सा.न्या) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

५. मा.राज्यमंत्री (सा.न्या) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान सभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

७. मा.मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहाय्यक , मंत्रालय,मुंबई 

८. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, मंत्राळय,मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०१२/प्र.क्र.३२/दि.क.२ 


९. महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय,मुंबई, 
१०.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बॅक ऑफ इंडिया बिल्डींग, हुतात्मा चौक,मुंबई 
११.सर्व विभागीय आयुक्त, 
१२.आयुक्‍्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे 
१३.आयुक्‍त, समाज कल्याण, आयुक्तालय, पुणे 
WW. SIGH, बहुजन कल्याण विकास संचालनालय, पुणे 
१५.सर्व जिल्हाधिकारी 
१६.आयुक्‍्त, सर्व महानगरपालिका 
१७.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषदा 
१८. सर्व मुख्याधिकारी,नगरपालिका 
१९. सर्व विभागीय समाजकल्याण अधिकारी, 
२०.कक्ष अधिकारी/आस्था-२, सामाजिक न्याय व विशेष विभाग/विभागातील सर्व कार्यासने 
२१.निवड नस्ती दिव्यांग कल्याण-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


